संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे 
अस्थायी पद व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील १४७ अस्थायी पदे अशा एकूण १४८ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३९/विजा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २५मार्च,२०२१ 


वाचावे :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०२०/प्र.क्र.६३/विशा-८ 

दि.२४.०९.२०२०. 

२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०२०/प्र.क्र.६४/विशा-८ 
दि.२४.०९.२०२०. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ 
आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 

४) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंस/का-३/प्र.क्र.४/मुदतवाढ/संचालक/२०२१/२७३, 
दि.०९.०३.२०२१. 


प्रस्तावना: 


संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या अस्थायी पदास व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील १४७ अस्थायी पदे अशा एकूण १४८ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत अनुक्रमे संदर्भ क्रमांक १ व २ अन्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपली आहे. वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, दि.१५०२.२०२१ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, San अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आळे आहेत. संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या अस्थायी पदास व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील १४७ अस्थायी पदे 
अशा एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३९/विजा-८ 


शासन निर्णय :- 


संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या अस्थायी 
पदास व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील १४७ अस्थायी पदे अशा एकूण 
१४८ अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, sean अस्तित्वात असलेल्या 
सोबतच्या पत्रातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा (१०६) नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना-०१ वेतन ” या 
लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा. सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग wm पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥६॥0॥9५9॥॥.0०७.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२१०३२५१६१४११३९२९ असा आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Narayan Bira Mane - 
(नारायण माने) 

सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


Co~ 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्राळय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती, विशा-८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३९/विजा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३९/विशा-८, 


दिनांक: २५ मार्च, २०२१ 


सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदांचा तपशिल 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन _ संख्या 
ae | 2 2 8 
गट-अ 
संचालक नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र लेव्हल १६ 
EY राज्य, मुंबई रु.६७०००-७९००० La | 
२ | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (उद्योग) एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० eee 
3 | वैद्यकीय अधिकारी एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० शिश 
४ | उपनियंत्रक एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० ३ 
गट-ब 
कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चाळन व 
५ | भांडारो एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० A! 
६ | लेखा अधिकारी एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० हिट. नो 
७ । वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक rep ep ee 9 
८ | प्रशासिक अधिकारी Se le aa Es 
गट-क 
९ | लघुलेखक उच्चश्रेणी एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० शिक 
| qo | तंत्रसहायक श्रेणी-१ एस-१४रु.३८६००-१२२८०० 2 
११ | १ | प्रमुख आरेखक एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० ॥ गे. || 
१२ | अधिक्षक एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० ४ 
१३ | सहाय्यक उपनियंत्रक एस-१३ रु.३५४००-११२४०० १७ 
१४ | उपनियंत्रण अधिकारी एस-१० रु.२९२००-९२३०० षु 
१५ | सहाय्यक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
१६ | वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ॥ अ. || 
१७ | भांडार अधिक्षक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
१८ | बिनतारी यंत्रचालक एस-८ : २५५००-८११०० ४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३९/विजा-८ 


१९ | जोडारी यांत्रिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
२० | रेडियो बिनतारी यंत्रचालक एस-८ : २५५००-८११०० ॥ ४. 
२१ । चालक यंत्र चालक एस-८ : २५५००-८११०० ३ 
२२ | वीजतंत्री कनिष्ठ श्रेणी एस-७ : २१७००-६११०० २ 
२३ | सहाय्यक जोडारी यांत्रिक एस-७ : २१७००-६११०० fa 
२४ । दुरध्वनी चालक एस-७ : २१७००-६११०० Pain | 
२५ | दुरध्वनी चालक एस-६ : १९९००-६३२०० Pa | 
२६ | लिपिक टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ४ 
२७ | भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
२८ | चालक एस-६ : १९९००-६३२०० टॅ 
गट-ड 

२९ | डाक वाहक एस-५ : 14000-48800 ३ 
३० । मदतनीस एस-३ : १५०००-४७६०० 2 
३१ | फटीकपार्टीमन एस-३ : १५०००-४७६०० ॥ ह| 
३२ | शिपाई एस-१ : १५०००-४७६०० ८ 
३३ | संदेशवाहक एस-१ : १५०००-४७६०० ५ 
३४ | शिपाई नि-संदेशावाहक एस-१ : १५०००-४७६०० २ 
३५ । सफाईगार एस-१ : १५०००-४७६०० 

३६ ।माळी एस-१ : १५०००-४७६०० 

30 | पहारेकरी / चौकीदार एस-१ : १५०००-४७६०० 

३८ | अंशकालीन निदेशक ॥_ "क. | ५ 
३९ | अडडाकालीन सफाईगार Seed 38 

एकूण अस्थायी पदे | १४८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


